नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील संचालक 
या अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१६/प्र.क्र. २२८/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १९ मार्च, २०१८ 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०१६/प्र.क्र. २२८/ 
विजा-८,दि. ३१.०१.२०१८ 
३) नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.नासंसं/का-३/प्र.क्र. ४/मुदतवाढ/संचालक/२०१८/३४३, 
दि. ०३.०३.२०१८ 


प्रस्तावना : 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील संचालक या 
अस्थायी पदास संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दि. ०१.०१.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. २८.०२.२०१८ रोजी संपली आहे. वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, दि. ०५.०३.२०१८ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ 
ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले 
आहेत. तसेच दि. ३०.०९.२०१८ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेणे 
Mea आहे. या अटीच्या अधीन राहून संचालक या अस्थायी पदास दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील संचालक या एका 
अस्थायी पदास दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


दि. ३०.०९.२०१८ पूर्वी सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवर्यक असल्याने सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव शासनास तात्काळ सादर करण्याची दक्षता 
नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाने घ्यावी 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा 
(१०६) नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात 
यावा. सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पिय मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१६/प्र.क्र. २२८/विशा-८ 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग क्रः पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दिनांक ०५.०३.२०१८ 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१९१५३५४६९८२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 
D m Maharash 
Home Department, postalCode=400032 


Deepak ras 


2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86 
546b92151214820b2bb31f3 


8, 
Vasant Sawa nt sisiinecsirsessever2zaauaa sro 
k 


॥ Sawant 
Date: 2018.03.19 15:38:27 +05'30' 


(दि. व. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्राळय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


